महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ 


०८ AVN AD 


शासन निर्णय :- 


. शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि.२५ जुले,२०२४ 
. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.२६.०६.२०२४ 
| शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.०४, दि.०९.०७.२०२४ 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्िष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.१३४८३.३५ लक्ष मधून ₹.१०५४.४८ लक्ष (अक्षरी दहा कोटी चोपन्न लक्ष 
अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
क म्यानात अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट % 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (3) (8) (4) 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
7 (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ४६५८७६ २००००० २३६२० 
एकूण (०१) (०१) ४६११८७६ 200000 २३६२० 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट १. ॥) ह 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२ | (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १३०८८२ ६०००० २८२३ 
एकूण (०१) (०३) १३०८८२ ६०००० २८२३ 
एकूण (०१) ५९६७५८ २६०००० २६४४३ 
एकूण ००१ ५९६७५८ २६०००० २६४४३ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (09) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ५१५१९० २०४६५ ४२५९ 
एकूण (०१) (०४) ५१९५१० २०४६५ ४२५९ 
४ | (०१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११९०१० ४००० १२८४ 
एकूण (०१) (०५) १९०१० ४००० १२८४ 
एकूण (०१) ६२५२० २४४६५ ५५४३ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १५७६२८ ६३०५१ १२५०० 
एकूण (०२) (०३) १५७६२८ ६३०५१ १२५०० 
एकूण (०२) १५७६१८ ६३०५१ १२५०० 
एकूण १०२ २२०१४८ ८७५१६ १८०४३ 
६ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(2234-9248) 
०१, वेतन १६०००० ५५००० २०००० 
एकूण (०१) (०१) २२३७३९ ७६४४८ २०००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
७ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४९७४६ १९८९८ ३९८० 
एकूण (११) (09) ४९७४६ १९८९८ ३९८० 
८ | (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २८८१८१ १२१०३६ १७२९० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १९८०० ४२०० 
एकूण (२३) (०१) ३४८१८१९ १४०८३६ २१४९० 
एकूण १०३ ५५७९२७ २१५७३४ ४५४७० 
९ | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९३६५० ७७४६० १५४९२ 
एकूण (०१) (०१) १९३६५० ७७४६० १५४९२ 
एकूण १०४ १९३६५० ७७४६० १५४९२ 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १३४८३३५ ६४०७९० १०५४४८ 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १३४८३३५ ६४०७९० १००५४४८ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शर्तीचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/हार्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 

४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल,२०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९०५१७१३३०३५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAQ उकळा. 
SARDAR ; | 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


